RNI No. MAHBIL/ 2012147985 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - २ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १७ - २३, २०१ ९ / पौष २७ ते माघ ३, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे २ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


मुख्याधिकारी यांजकडून 


लोणावळा नगरपरिषद , लोणावळा 


संदर्भ : ( १) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ व सुधारणा. 

( २) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १ ९ ६६ व सुधारणा. 


( ३ ) सन २०१२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २ . 


( ४ ) सन २०१२ चा महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक मा . शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्रमांक कडोंमपा / 

१००६/ प्र . क्र . १ ९ २/ २००६/ नवि -२८ , दिनांक २ मार्च २०० ९. 


( ५) लोणावळा नगरपरिषद बांधकाम नियंत्रण उपविधी. 


( ६ ) नगर विकास विभाग परिपत्रक , दिनांक ४ मार्च १९९ ६. 


( ७ ) महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील ) नियम , १ ९ ७९. 
( ८ ) मा . नगरपरिषद ठराव क्रमांक १३७, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१२ . 
(९ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१२ . 

अधिसूचना 
क्रमांक लोनप-२ / अबांनि / प. अधि /बिट मुकादम / नेमणूक/ राज.प्र./ २०१८-१९/ ९ ६० .--- न. पा. आदेश क्रमांक लोनप-२/ अ.बां.अ.नि.नि. /पं. अ/ 
प्रसिद्धीकरण/ २०१२-१३/ ६२० , महाराष्ट्र नगरपरिषद , नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम १८ ९ , १९ ५ तसेच महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना व औद्योगिक नगरी १९ ६६ चे कलम ५३, ५४ , ५५ व ५६ मधील तरतुदींचा विचार करता संदर्भीय अनुक्रमांक 
४ व ६ चे नगर विकास विभागाचे शासन निर्णयानुसार तसेच नगरपरिषद अधिनियम , १९ ६५ चे कलम १८ ९ ( २), (१३) व एमआरटीपी अॅक्ट 
१९ ६६ चे कलम ५३ (८) अन्वये वरील संदर्भीय अनुक्रमांक ९ चे शासन राजपत्रात नगरपरिषदेच्या अधिकारी यांची अनधिकृत बांधकाम / अतिक्रमण 
नियंत्रण व समूळ निर्मूलन करण्यासाठी पदनिर्देशित अधिकारी ( Designated Officer) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. याबाबत न. पा. 
सुधारित आदेश क्रमांक जा . क्रमांक लोनप-२/ पद. निर्दे. अधिकारी, बिट , मुका./ सु.आ ., दिनांक १ जानेवारी २०१९ अन्वये खालीलप्रमाणे 
नगरपरिषदेच्या अधिकारी यांची अनधिकृत बांधकाम / अतिक्रमण नियंत्रण व समूळ निर्मूलन करण्यासाठी पदनिर्देशित अधिकारी (Designated 
Officer ) म्हणून नियुक्ती दिनांक ३ जानेवारी २०१९ पासून करणेत येत आहे. प्रभाग क्रमांक व प्रभागाच्या हद्दी दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१२ मध्ये 
प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्राप्रमाणे राहतील . 


६ 


१ 


( १ ) 


एच-५६६, भाग एक - अ ( पु.वि.पु.) २ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १७ - २३ , २०१९ / पौष २७ ते माघ ३, 


शके १९ ४० 


परिशिष्ट 


प्रभाग क्रमांक 


बीट मुकादम -१ 


बीट मुकादम -२ 


सहा. कर्मचारी 


बिट ऑफिसर/ पदनिर्देशित अधिकारी/ 

नामनिर्देशित अधिकारी 


व नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१- तुंगार्ली 


श्री . सतिश द. गावडे, 
लिपिक . 


श्री . सुरेश दळवी, 
लिपिक. 


श्री . शिवाजी ना . मेमाणे, 
कर अधिकारी, 
श्री . अरुण ए . बेद्रे , 
अभियंता बांधकाम . 
श्री . प्रमोद ढाणके , 


श्री . यशवंत वाघमारे , 
प्र . मुकादम . 
श्री . संजय जेधे , 


२ - वलवण, 
नांगरगाव . 


श्री . मच्छिद्र घोडके , 
लिपिक . 


श्री . अभय ना . खर्डे , 
लिपिक . 
श्री . सुभाष ज्ञा . बलकवडे, 
लिपिक. 


३ - भांगरवाडी 


श्री . विलास जाधव , 


सहा. नगर रचनाकार , 


लिपिक . 


४ - गवळीवाडा 


श्री . भगवान गो . खाडे, 
उपमुख्याधिकारी 


श्री . चंद्रकांत वाळंज, 
लिपिक. 


प्र . मुकादम . 
श्री . हेमंत टेमघरे , 
प्र . मुकादम . 
श्री . मारुती पवार , 
प्र . मुकादम . 
श्री . शिवाजी काटकर 
मुकादम . 
श्री . दिपक जेधे, 


५ - खंडाळा 


श्री . अशोक बा . जाधव , 


श्री . सचिन अ . भालेराव , 
लिपिक. 
श्री . प्रकाश सूर्यवंशी, 
लिपिक . 
श्री. अंकुश खिल्लारे, 
लिपिक . 


, 


श्री . संजय कदम , 
लिपिक . 
श्री . मारुती कारके , 
लिपिक . 


विद्युत अभियंता. 
श्री . विजय 

गु. 

भालेराव , 
मालमत्ता पर्यवेक्षक . 


६ - रामनगर 


मुकादम . 


सचिन मा . पवार , 

मुख्याधिकारी , 
लोणावळा नगरपरिषद , लोणावळा. 


लोणावळा, ९ जानेवारी २०१९ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI MANOJMANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


